जायकवाडी weevil अहमदनगर 
जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील मौजे तरवडी, 
रामडोह, वरखेड व भालगाव या पुनर्वसित 
गावठाणांमधील पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा 
कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं- २०२३/प्र.क्र. २६/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ मार्च, २०२३ 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र. ५५०/र-१, दि. ०१.०८.२००९ 
शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२,दि. १७.४.२०१५ 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व -२०१७/४२५/प्र.क्र.१०५/र-८, दि. १९.१०.२०१८ 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/१२७/प्र.क्र.४४/र-८, दि. ६.११.२०२० 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/१८४/प्र.क्र. ६८/र-८, दि. ८.९.२०२१ 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व- २०२२/१८०/प्र.क्र. ५७/र-८, दि. ३०.६.२०२२ 
कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर यांचे पत्र जा.क्र.मुपावि/ लेखा/मागणी/ 
३२२/सन २०२२, दि. १८.१.२०२३ 
प्रस्तावना- 

जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्‍यातील मौजे तरवडी, 
रामडोह, वरखेड व भालगाव या पुनर्वसित गावठाणांमधील नागरी सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. ४ 
येथील शासन निर्णयांन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या पुनर्वसित 
गावठाणांमधील नागरी सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. ५ ते ७ येथील शासन निर्णयांन्वये यापूर्वी निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या 
नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. ८ येथील पत्रान्वये निधी मागणी 
प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर यांनी शासनास सादर केला आहे. 
२. त्यानुसार प्रस्तावाधिन पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामांकरिता निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


AD 


AN 


tof 


Cc 
ae 


£58) 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(३ 


शासन निर्णय- 

जायकवाडी प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्‍यातील मौजे तरवडी, 
रामडोह, वरखेड व भालगाव या पुनर्वसित गावठाणांमधील पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामांसाठी 
एकूण रूपये २०,४४,५५६/- (रूपये वीस लक्ष चौरेचाळीस हजार पाचशे छपन्न फक्त) एवढा निधी सन 
2022-2023 या चालु वित्तीय वर्षात वितरित करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२३/प्र.क्र. २६/र-८ 

२. वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, जायकवाडी 
प्रकल्पांतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील पुढील तक्त्यात नमूद मौजे तरवडी, 
रामडोह, वरखेड व भालगाव या पुनर्वसित गावठाणांमधीळ पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामांची 
देयके अदा करण्यासाठी योजनेतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणालीवर 
उपलब्ध तरतूदीतून रूपये २०,४४,५५६/- (रूपये वीस लक्ष चौरेचाळीस हजार पाचशे छपन्न फक्त) 
“मागणी क्रमांक सी-१०, मुख्य ळेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व 
प्रशासन, (००) (००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम, ५३, मोठी बांधकामे (४७०१ एच-७२७” या 
लेखाशीर्षाखाळी विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे- 


(रक्‍कम रूपयात) 

a. पुनर्वसित | नागरी सुविधा कामांचा तपशील प्रशासकीय यापूर्वी वितरित 
क्र. | नवीन मान्यता दिलेली | वितरित | करावयाची 
गावठाण रक्‍कम एकूणनिधी | रक्कम 


7 तरवडी | तरवडी ते अंतरवली रस्ता खडीकरण व । ९१,०३,३४४/- | 24,39, 884/- | 4,(99,000/- 
डांबरीकरण सा.क्र. ०/००० ते ३/००० 


२ | रामडोह | स्मशानभूमी पोहोच रस्ता खडीकरण | ५६,२४,३८१/- | ३६,५०,०००/- | ९,४८,६६५/- 
करणे सा.क्र. ०/००० ते २/००० 


3 । वरखेड | गावठाण ते पाणीपुरवठा विहीर अंतर्गत | ७७,२०,७६७/- | ७३,२१,७५९/- | ३,९९,०००/- 
रस्ता खडीकरण करणे सा.क्र. ०/००० 
ते २/००० 


४ | भालगाव | स्मशानभूमी पोहोच रस्ता खडीकरण | ३९,९०,५५१/- | ३६,२३,०००/- | १,२५,८९१/- 
करणे सा.क्र. ०/००० ते १/५०० 


एकूण- २०,४४,५५६/- 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची/अटींची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करावी. 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून संबंधित अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
यांचेकडे अर्थसंकल्प वितरणप्रणाळी BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 

२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांनी नागरी सुविधा व 
तद्‌नुषंगिक कामांसाठी वितरीत सदरचा निधी विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचेकडून प्राप्त 
होताच संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडे विनाविलंब वितरित करावा. 

३) नागरी सुविधा कामांसाठी शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जात 
असल्याने नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संबंधित पाटबंधारे विकास 
महामंडळाकडून कोणतीही परवानगी/मंजुरी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२३/प्र.क्र. २६/र-८ 
कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर यांनी या आदेशान्वये मंजूर केलेला 


8) 


निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, तद्‌नुषंगाने 
कार्यपूर्ती अहवाळ शासन, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक तसेच जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
यांना सत्वर सादर करावा. 

या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच 
खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही 
परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित 
प्रकल्प अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी . 

सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, 
०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचाळन व प्रशासन, (00) (००)(०३) इतर 
प्रकल्प(कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत 
कोणताही निधी शिलूक राहणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित 
यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा 
करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता 
यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१, 09, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (00)(03) इतर 
प्रकल्प(कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत एक 
वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व 
कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य ळेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे- 
वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी 
बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी यांनी 
होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल 
यांना सादर करावेत. तदृनुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन 
लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 


qo) यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाळ शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील 


११) 


निधी संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महाळेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation Slip 
सह शासनास न चुकता सादर करावीत. 

संबंधित अधीक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेझान्वये वितरीत 
निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र Utilisation Certificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित 
जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/झासनास तातडीने सादर करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/प्र.क्र. २६/र-८ 


१२) या संदर्भातील लेखाश्ीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२२-२०२३ मध्ये मंजूर करण्यात 


आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत 
शासनास सादर करावा. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८१२५६४५२६१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY MAROTI 522 
JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) नाशिक विभाग, नाशिक 
२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), नाशिक 


३. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचाळक, अहमदनगर 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर 


५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 


६. कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 


१०. जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१२. नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. महसूल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

१४. महसूल व वन विभाग, पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१५. निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


964980 


F9, 
१7390 


